उप जिल्हा रुग्णालय भोकर जिल्हा नांदेड येथील 
उर्वरित बांधकाम व निवाससस्थान बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.३६४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: २५ जून, २०२४. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
जिल्हा उपजिल्हा भोकरमुइवनिवाबांधकाम/१७०६६-६७/२३, दि.१६.११.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
उपजिल्हा रुग्णालय, भोकर जिल्हा नांदेड येथीळ १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णाळयासाठी टाईप १ 
ते टाईप ४ निवासस्थान बांधकामाचे नुतनीकरण व दुरुस्ती कामाचे सोबत जोडलेल्या Recapitulation Sheet 
नुसार अंदाजित एकूण रुपये ४३.५३ कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपजिल्हा रुग्णालय, भोकर जिल्हा नांदेड येथील १०० खाटाचे उपजिल्हा रुग्णालयासाठी टाईप १ 
ते टाईप ४ निवासस्थान बांधकामाचे नुतनीकरण व दुरुस्ती कामाचे बांधकामाचे रुपये ४३.५३ कोटी (रुपये 
त्रेचाळीस कोटी त्रेपन्न लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती :- 
काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तु विशारदांकडून 


मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० 
जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 


-O 
— 


<2 


AN 
— 


see 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.३६४/आरोग्य-४ 


५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, “मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (9) (आ)- 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००) (०१)- मोठी बांधकामे (४२१० ००१४), ५३ - मोठी बांधकामे” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १, परिच्छेद क्र.१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१९१२४१००३०१७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c032943 


D ) 1446ae8333ab89578925b2d77d380616 
p RA | p 5dbd487, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=AEEF37624AAGESEA1AA 
A99D244C6C2A5F135097E5C07486A35 
D423835B4EC728, cn=KAVITA PRADIP 
PISE 
Date: 2024.06.25 16:05:02 +05'30' 


(कविता पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर मंडळ, लातूर. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नांदेड 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.३६४/आरोग्य-४ 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नांदेड 

८. महालेखापाल,( लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


CTS अ" / 


QT iz Hh ARNT -2622/¢, क्र 3६५/&7 ३ st. oy २५/०६/२०२८ 


Name of the (0608111101 : Public Health Department | 


Name of Work Construction of Re idential Quarters for 100 Bedded Sub District Ho = at Bhokar 
Dist anded 

‘Executing Agency Public Works Departinent 

Land Availability © Yes : 

‘Architect : Government 1. 

Ce. कदस RECAPITULATION SHEET 


Sr. : Particulars of Scope हिंडे ६... Rate Norms 

No. . | Rs Per (SqmtJ/ Moter/ Component "पळवा 
| मडल — Ly Wise J | 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) वी) 1. a बध्द __ a nS oe | 
a3 Building proper (Built Up Area - Sq.m) : _ ee ] eyes =< ea १ 
* ॥५०९ 1 [1 Building) दय करती आड डी ; 
ऱणर०00 { 274 59 |5व. ; 43,93,440 | 
| First Floor 0 ॥1___267 75.00.640 | 
| [Type-ll (5 Buildings scat pia see ll डि in Ree | 
Stitt Floor (369 16x 5) _ )__| | 2.95,32,800! 

: Fust Floor 3369 16 x5) ____ : ; 5.16,82,400! 

j [Second Floor (369 eee | ct Ss 16, 82,400] 

Thirs Floo 1359 16 «Si: re : 16,.82,400 

. Type (2 Buildings) कि ; a | | 

i [Stilt Fivor 12 ? —18,70,080; 


Type V4 Building) 1 Quarter 
'Ground Floor _ 


गा. 


24,88,12,560 


| 


___ 1571615 [28.606 7] 
410000.35/Sq.M_ 
_Internal | eae of (Ai) 


{External i 6% of (Ai 


Total B.U.A. =| 


। 5-नंः ग ककत asia 


Flecioficauen 


Fire Fghting Arrangements etc 
Pump House Borewei 


AB Roo Area Lighting Pumps. Generator _ शि ह क्ल as. | | 
क्क. oe nnd, fo __:' 2009000 ;| | 
ह. :) re evo vie stun 4.8 _ 50000 aE 
| क Sone Se ललन उत्र वका ह, Sub Total (2) 5,33,69,662 
7 Water Suppiy & Sanitary Works 5% ot (81) wee et Sub Total (3) 4,40,628 | 
"a Teuennure डव कविब ब तत यही आही ह आड मळत Cae ~_ [Sub Total (a | = 

(B) MISCELLANEOUS ITEMS ane oS , | 
ompound Wali & Gate रिश 0 1500000 | 1,20.00:000 H 
__|Water Main Storage alae .. | 50000 Goititres = पन् न्ट्ा मी 150.000] 
Hinterai Roads. land Development Parkinc af i 1 
Land Scaping Soil Investigation CC Dains & वि ः 4 5% of (५1) ; 1.11 96 565} 
i ह. 11 1 3 Lee मती, 2 
शि Sub Total (8 


| E/PROVISIONS” 


(i) Contingencies on (sub total A1) 


i rds Cees 7 (P) 
=. ०... : eee (iii) Price Escalation 5% on (P) 7 
i i. शा (iv) PMC Charges 5% on (P) al — inal 
दात कय ae Insurance.1% on (0) peer Oe ae 89, aii | 
| _ : ss iaennane [Sub Total (C ~" 8,63,89,703| 
| ree a कता TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A¥B+C) [| 43,53,59 a 
[ a शि ७. यि _. ... Say Rs. Lakhs! {4363.59 
1 Bldg Civil (At) ‘= Rs 24.880 /Sam | 
12 7 Bldg Civil. Elect, Water Supply, Furniture (A) "= Rs 31,461 /Sqm 
3 | 


Total (A+B) "= Rs 33,896 /Shm 


